महाराष्ट्र शासन 


गृह विभाग 


शासन आदेश क्रमांक- आयपीएस-१७०९ / प्र.क्र. ३१४ / पोल १, 
मंत्रालय, दिनांक २८ ऑगस्ट, २००९. 


शासन आदेश :- 

राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था व्यवस्थित राखण्याच्या दृष्टीने प्रशासकीय 
निकड विचारात घेऊन, महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय 
कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५, कलम ४ (४) व ¥(4) 
मधील तरतूदींच्या अनुषंगाने, सक्षम प्राधिकारी यांच्या पुर्व मान्यतेने, भारतीय पोलीस सेवेतील 
विशेष पोलीस महानिरीक्षक/सह पोलीस आयुक्‍त दर्जाच्या खालील अधिकाऱ्याच्या त्यांच्या 
नावासमोर दर्शविण्यात आलेल्या पदावर पदोन्नतीने / बदलीने नियुक्त्या करण्यात येत आहेत:- 


विशेष पोलीस महानिरीक्षक, 
कोंकण परिक्षेत्र, नवी मुंबई 


श्री.परमबीर सिग, भापोसे, 
अपर पोलीस आयुक्‍त, 


दहशतवाद विरोधी पथक, मुंबई 
श्री.के.के.पाठक, भापोसे, 
विशेष पोलीस महानिरीक्षक, 
कोंकण परिक्षेत्र, नवी मुंबई 
श्री.एस.बी.सावरकर, भापोसे, 
विशेष पोलीस महानिरीक्षक, 
राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, 
महाराष्ट्र राज्य, TT. 
श्री.के.एल.बिष्णोई, भापोसे, 
पोलीस आयुक्‍त, 

औरंगाबाद शहर 
श्री.डी.कनकरत्नम्‌, भापोसे, 
विशेष पोलीस महानिरीक्षक, 
राज्य मानवी हक्‍क आयोग, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


(पदोन्नतीने) 

fasts पोलीस महानिरीक्षक, 
राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
पोलीस आयुक्त, 

औरंगाबाद शहर 


विशेष पोलीस महानिरीक्षक, 
राज्य मानवी हक्क आयोग, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

सह पोलीस आयुक्‍त, 
नागपूर शहर 

(रिक्त पदावर) 


२. श्री.परमबीर सिंग,भापोसे यांची विशेष पोलीस महानिरीक्षक दर्जाच्या पदावर 


करण्यात येत असलेली पदोन्नतीने नियुक्‍ती ही, मा.सर्वोच्च न्यायालयाने (1 Appeal 
1४०.१७७६ Of २००८ (Arising out of SLP(C) No. १२३६४/२००६) with Civil Appeal 
1४०.१७७७ of २००८ (Arising out of SLP(C) No. ११७८/२००७) प्रकरणी दिनांक 
04.03.2006 रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार, महाराष्ट्र राज्याच्या भारतीय पोलीस सेवा 
संवर्गामधील अधिकाऱ्यांच्या सेवाजेष्ठतेबाबत करण्यात येत असलेल्या पुनर्विलोकनाच्या अधिन 
राहील. 


3. उपरोक्‍त नमूद अधिकाऱ्यांना सध्याच्या पदावरुन तातडीने कार्यमुक्त करुन 
त्यांच्या नवीन नियुक्तीच्या पदावर रुजू होण्यासाठी, महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी आवश्यक ती कार्यवाही तात्काळ करावी. 


४. उपरोक्त अधिका-यांच्या सध्याच्या पदस्थापनेबाबत अथवा नविन नियुक्तीच्या 
ठिकाणाबाबत मा.न्यायालयाचे किंवा न्यायाधिकरणाचे काही आदेश असल्यास ते विचारात 
घेऊन पुढील कार्यवाही करण्यात यावी. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, «ite 


( सु. ज. महाजन ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग. 


प्रति, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


प्रत माहितीसाठी सादर :- 
महालेखापाल-१/२, लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव 
मुख्य सचिव यांचे सचिव. 
मा.मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव 
मा.राज्यमंत्री (गृह) (शहरे) यांचे खाजगी सचिव 
मा.राज्यमंत्री (गृह) (ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव 
अधिदान व लेखा अधिकारी/निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 
संबंधित जिल्हा कोषागांर अधिकारी 

_ अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 
प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक. 
प्रधान सचिव (अ. व सु.), यांचे स्वीय सहायक. 
लेखा अधिकारी, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
निवडनस्ती (पोल-१) 


१ १ *१* १ ee *१$ *१ *१$ «१ *%१ * *%१$ * 


